मंत्रालयीन सेवेतील सहायक कक्ष अधिकारी, 
उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, 
लघुटंकलेखक व लिपिक-टंकलेखक या संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समिती क्र.२ गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक:- विपस-२०१९/प्र.क्र.११६/(२)/चौदा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - २५/०९/२०१९ 


संदर्भ : १ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसएससी-१११०/प्र.क्र.१४४/१४-अ, 
दि.०७/०६/२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन १२, 
दि.०१/०८/२०१९ 
शासन निर्णय 


मंत्रालयीन सेवेतील सहायक कक्ष अधिकारी, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, 


लघुटंकलेखक व लिपिक-टंकलेखक या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्यासाठी 
गठीत करण्यात आलेली विभागीय पदोन्नती समिती क्र.२ चे संदर्भाधिन क्र.१ वरील शासन निर्णय या 
आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


2. 


आता संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन, मंत्रालयीन 


सेवेतील सहायक कक्ष अधिकारी, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक व लिपिक- 
टंकलेखक या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती 
क्र.२ खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 


7 सह/उप सचिव, कार्या.१४, १४-अ, १४-ब i अध्यक्ष 
सामान्य प्रशासन विभाग 

2 | सह/उप सचिव, i सदस्य ( मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी) 
सामान्य प्रशासन विभाग ( मागास प्रवर्गातील अधिकारी) 

३ | अवर सचिव, कार्या.१४,१४-अ,१४-ब i सदस्य सचिव 
सामान्य प्रशासन विभाग 

४ | कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१४) डि सदस्य 


उपरोक्त विभागीय पदोन्नती समिती क्र.२ या आदेशाच्या दिनांकापासून कार्यरत राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः विपस-२०१९/प्र.क्र.११६/(२/चौदा 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९२५१५०६३१०००७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Rahul Vijay Kulkarni 
Date: 2019.09.25 15:13:34 +05'30' 
(रा. वि. कुलकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग 

३. सह सचिव, कार्या.१४, १४-अ, १४-ब सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

४. सर्व सह / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, मुंबई - 32 

५. अवर सचिव कार्या.१४, १४-अ, १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग 

६. कार्या.१२/ कार्या.१४-अ, सामान्य प्रशासन विभाग 

७. निवडनस्ती कार्या.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


